RNI No. MAHBIL /2009/35827 


: I A 
सत्यमेब 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग दोन-संकीर्ण सूचना व जाहिराती 


गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८-९४, २०२२/ 


जयते 


वर्ष ८, अंक ३६] भाद्रपद १७-२३, शके ९९४४ [पृष्ठे १९ , किंमत: रुपये १५.०० 
प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण सूचना व जाहिराती 
ARS महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित 
YNDND प्रस्तावित योजनांची अधिसूचना 
महापारेषण 


महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित क्रमांक 'एमएसईसीटीएल/सीओ/पीअँडएस/स्कीम- I /डीडीएफ/पी.एन. / & 2 & & 


विद्युत कायदा, २००३ च्या कलम १६४ प्रमाणे व महाराष्ट्र शासनाच्या आदेश क्रमांक ०६/प्र.क्र.-३१२/ऊर्जा/-४, दिनांक २४ ऑगस्ट 
२००६ (शासकीय राजपत्र पान क्रमांक २८०) नुसार, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीस प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, खाली 
नमूद केल्याप्रमाणे अति उच्च दाब पारेषण योजनेचे डेडीकेटेड डिस्ट्रीब्युशन फॅसिलिटी अंतर्गत महापारेषणच्या देखरेखीरत्ाली काम हाती 
घेण्याचे प्रस्तावित करीत आहे. या सर्व अधिकारांचा वापर प्रस्तावित योजनेतील विजेचे पारेषण, वितरण अगर म.रा.वि.पारेषण कं.मर्या. च्या 
समन्वय, संचलन व सुव्यवस्था या कामाकरिता पारेषण कंपनीद्वारे करण्यात येईल. जनतेच्या माहितीकरिता ही अधिसूचना देण्यात येत आहे. 


२. खालील योजना त्या भागातील अति उच्च दाब ग्राहकांच्या वाढत्या विजेची गरज पुरविण्यासाठी व नवीन ग्राहकांना वीज पुरवठा 
करण्यासाठी, तसेच विद्युत पुरवठा तसेच विद्युत प्रणाली सक्षम करण्यासाठी आहे. 


(अ) नवी मुंबईतील प्लॉट क्र. आय.टी. ७, टी.टी.सी. इंडस्ट्रीअल एरिया, महापे, नवी मुंबई येथे मे. नेक्स्ट्रा डेटा लिमिटेड यांना 
२२० के.व्ही. क्षमतेवर २५ एम.व्ही.ए. विद्युत पुरवठा करणेबाबत. मे. नेक्स्ट्रा डेटा लिमिटेड यांनी महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी 
मर्यादितच्या देखरेखीखाली करावयाची कामे. (2) मे. नेक्स्ट्रा डेटा लिमिटेड येथे २२० के.व्ही. उपकेंद्र उभारणे. (1 ) मे. ARI डेटा 
उपकेंद्रात २२० के. व्ही. जी.आय.एस. वाहिनी बे--२ नं.(11 ) मे. AST डेटा उपकेंद्रात २२० के. व्ही. जी.आय.एस. मीटरींग बे-- (मेन 
ब चेक मीटर सहित) २ नं. (111 ) मे. AT SST उपकेंद्रात २२० के.व्ही. जी.आय.एस. बस पीटी बे-- २ नं. (iv) मे. नेक्स्ट्रा डेटा 
उपकेंद्रात २२० के. व्ही. जी.आय.एस. बस कपलर बे--१ नं. (vi) २२० व्होल्ट व ४८ व्होल्ट बॅटरी व बॅटरी चार्जर (vii) कळवा 
उपकेंद्रात, मे. ART Sel उपकेंद्रात व टिफिल उपकेंद्रात प्रत्येकी एक फोटे उपकरण उभारणे. (viii) ओ.पी.जी. डब्लू-- १२ कि.मी. 
किंवा प्रत्यक्ष असल्याप्रमाणे (२) २२० के.व्ही. कळवा--टिफिल वाहिनीवर मनोरा क्र. ६ व ७ च्या मध्ये एक सी.टी.टी. मनोरा उभारून 
भूमिगत कॉपर THEATER ( 2400 स्क्वेअर मी.मी.) लिलो वाहिनी उभारणे-- अंदाजे ०.६ कि.मी. (३) एबीटी मोजणी व इतर संलग्न 
उपकरणे उभारणे. (५ ) स्काडा प्रणाली उभारणे. या योजनेचा अंदाजित खर्च रु. ५४२६.३२ लाख इतका आहे. 


(ब) ठाणे जिल्ह्यातील प्लॉट नं. १४/२ व ३७, टी.टी.सी. इंडस्ट्रीअल एरिया, एम.आय.डी.सी., दिघे गाव, ठाणे-बेलापूर रोड, 
कळवा येथे मे. डेटास्केप रिअऑलिटी प्रा.लि. यांना फेज १-१७ एम.व्ही.ए. (९० एम.व्ही,ए. पैकी ) विद्युत पुरवठा करणेबाबत. मे. डेटास्केप 


(१) 


भाग दोन (संकीर्ण )-१ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन-संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८-१४, २०२२ भाद्रपद १७-२३, शके १९४४ 

रिअँलिटी प्रा. लि. यांनी महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. च्या देखरेखीखाली करावयाची कामे. (१) कंट्रोल रुम, मिटरींग रुम, 
आर.सी.सी. केबल ट्रेंच, रस्त्या खालून एच.डी.डी. काम इ. सहित २२० के.व्ही. उपकेंद्राची, मे. डेटास्केप रिअलिटी प्रा.लि. यांच्या जागेत 
उभारणी करणे. (1) २२० के.व्ही. मे. डेटास्केप रिअलिटी प्रा. लि. च्या जागेत २२० के. व्ही. जी.आय.एस. वाहिनी बे-२नं.(1) २२० 
के.व्ही. मे. डेटास्केप रिअलिटी प्रा.लि.च्या जागेत २२० के.व्ही.जी.आय.एस. मीटरींग बे-(मेन ब चेक मीटर सहित) - २नं. (iii) २२० 
के.व्ही. जी.आय.एस. बस कपलर बे-- 2 नं. (1ए)२२० के.व्ही. पी.टी. बे-२ नं. (v) २२० व्होल्ट व ४८ व्होल्ट बॅटरी व बॅटरी चार्जर 
(vi Ham उपकेंद्रात, बापगाव उपकेंद्रात, मे. डेटास्केप रिअलिटी प्रा.लि. उपकेंद्रात प्रत्येकी एक Tle उपकरण (vii) मे. डेटास्केप 
रिअलिटी प्रा.लि. उपकेंद्रात बस बार प्रोटेक्शन. (२) २२० के.व्ही. बापगाव--कळवा वाहिनीवर प्रस्तावित २२० के.व्ही. डेटास्केप 
रिअलिटी जी.आय.एस उपकेंद्रापर्यंत भूमिगत वाहिनी (२५०० स्क्वेअर मी.मी.) लिलो द्वारे बाहिनी उभारणे-- अंदाजे ०.८ कि.मी. 
(3) ओ.पी.जी. डब्ल्यू. (२२० के.व्ही. कळवा उपकेंद्र ते मे. डेटास्केप रिअलिटी उपकेंद्र ब मे. डेटास्केप रिअऑलिटी उपकेंद्र ते 
२२० के.व्ही. बापगाव उपकेंद्र) २६ कि.मी. किंवा प्रत्यक्षात असल्याप्रमाणे (४) एबीटी मोजणी ब इतर संलग्न उपकरणे उभारणे. 
(५) स्काडा प्रणाली उभारणे. या योजनेचा अंदाजित खर्च रु.७८२९.९६ लाख इतका आहे. 


३. परवानेधारक अगर हितसंबंध असलेल्या व्यक्‍तीने हवे असल्यास, ही सूचना प्रसिद्ध केलेल्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादितच्या विचाराकरिता पारेषण कंपनीस प्रतिवेदने पाठवावीत, अशी त्यांना अधिसूचना देण्यात येत 
आहे. याबाबतची अधिक माहिती अधीक्षक अभियंता (योजना-1 ), महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, ३ रा मजला, प्रकाशगंगा, 
प्लॉट नं. सी-१९, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ यांचेशी वेळीच संपर्क साधून मिळू शकते. 


मुंबई, नसीर कादरी, 
दिनांक १७ ऑगस्ट २०२२. संचालक (प्रकल्प). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन-संकीर्ण सूचना व जाहिराती, ३ 
गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८-१४, २०२२ भाद्रपद १७-२३, शके १९४४ 


विशेष वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी 
पिपल्स को-ऑपरेटिव्ह बँक मर्या., देऊळगांवराजा 
नमुना नं. १८ 
स्थावर मालमत्तेसंबंधी जप्ती आदेश 
क्रमांक वि.ब.अ./कव/७५/२०२२ 


ज्याअर्थी, अध्यक्ष, पिपल्स को-ऑपरेटिव्ह बँक मर्या., देऊळगांवराजा, जि. बुलडाणा यांनी महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम, १९६० 
कलम १५६ अन्वये वसुली प्रमाणपत्र क्र. ५९०, दिनांक १४ मार्च २०२२ चे आधारावर नईम मसाले, प्रो. प्रा. नईम GM अहेमद खान 
पठाण, रा. देऊळगांवराजा, तहसील देऊळगांवराजा, जि. बुलडाणा यांचेकडील थकबाकी रु. १२७५९८, दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२१ 
पासून भरणा तारेखेपर्यंत तसेच सरचार्ज नो.फी. वसुली खर्च करण्याबाबत व त्याची अंमलबजावणी त्यांची खालील मालमत्ता जप्त करून 
विक्री करण्याबाबत अर्ज केलेले आहे. 


त्याअर्थी, मी, वि. र. पांगारकर, विशेष वसुली-विक्री अधिकारी, पिपल्स को-ऑपरेटिव्ह बँक मर्या., देऊळगांवराजा, महाराष्ट्र 
सहकारी नियम, १९६१, नियम १०७ (१०) अन्वये मा. जिल्हा उप निबंधक साहेब सहकारी संस्था, बुलडाणा अधिकार प्रदान आदेश 
क्रमांक २०९७/२०२२, दिनांक ३० मार्च २०२२ अन्वये कलम १५६, म.राज्य सह. कायदा, १९६० खाली दर्शविलेली मालमत्ता जप्त 
केलेली आहे आणि या आदेशानंतर सदर मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण करण्यात आले असेल किंबा तिच्यावर कोणताही भार 
ठेवण्यात किंबा निर्माण करण्यात आला असेल तर त्या सर्व बाबी पिपल्स को-ऑपरेटिव्ह बँक मर्या., देऊळगांवराजाचे बाबतीत रद्द होतील 
व निरर्थक ठरतील. 


मालमत्तेचे वर्णन 
प्रमाणपत्र थकबाकोदाराचे नाव | घर नंबर किंबा शेताचा चतुःसीमा शेरा मालमत्तेवरील 
क्रमांक, ARS व गाव भुमापन क्रमांक ब वर्णन बोजा 
५९०/२०२२, नईम मसाले, प्रो.प्रा. नईम | न.प.दे. राजा वार्ड | पूर्वेस : सरकारी रस्ता पिपल्स को-ऑपरेटिव्ह 
दिनांक १४ मार्च २०२२. | खान SCAG EMTS, | क्र. १४, मालमत्ता बँक मर्या., देऊळ- 


रा. देऊळगांवबराजा, 


क्र. जुना-३२/१४ 


ता. देऊळगांवराजा, 


नविन-फ१४००००४९ 


पश्‍चिमेस : den यांची 


जागा. 


उत्तरेस : बाबाभाई ताशेवाला 


जि. बुलडाणा. १२०० चौ. फुट wv 
बांधकामासह यांची जागा. 
दक्षिणेस : सैय्यद भाई 

पानवाले यांची 


जागा. 


गांवराजाचे थकीत 
कर्जापोटी जप्त. 


(१) वरील पूर्ण रकमेची व्याजासहीत व इतर खर्चासहीत या आदेशाचे तारखेपासून ३० दिवसांचे आत वसूल परतफेड न केल्यास 


बरील जप्त केलेली मालमत्ता जाहीर दवंडी देऊन व प्रसिद्धी होऊन विकण्यात येईल. 


देऊळगांवराजा, वि. र. पांगारकर, 
दिनांक १८ ऑगस्ट २०२२. विशेष वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी, 
पिपल्स को-ऑपरेटिव्ह बँक मर्या., देऊळगांवराजा, 
जि. बुलडाणा. 


भाग दोन (संकीर्ण )-२ 


1 महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन-संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८-१४, २०२२ भाद्रपद १७-२३, शके १९४४ 


कुडाळ नगरपंचायत, कुडाळ 
जाहीर सूचना 
क्रमांक कुनपं/१८९८/२०२२ 
कुडाळ नगरपंचायतकडून सूचना अंतिम जाहीर प्रसिद्धी नोटीस 


कुडाळ नगरपंचायतीने महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती ब औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम १७३ नुसार कुडाळ 
शहरातील एकदिशा मार्ग व इतर खुल्या रस्त्यांची अंतिम जाहीर प्रसिद्धी. 


कुडाळ नगरपंचायतीने महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम १७३ने कुडाळ नगरपंचायत 
हद्दीतील एकदिशा मार्ग तसेच पार्किंग व नो पार्किंग झोन निश्‍चित करण्याकरिता नागरिकांच्या सूचना ब हरकती मागविण्यासाठी प्राथमिक 
प्रसिद्धी दिनांक २३ जून २०२२ रोजी दैनिक पुढारी व दैनिक तरुणभारत या वृत्तपत्रांमध्ये देण्यात आली होती. 


प्राथमिक प्रसिद्धीस अनुसरून या कार्यालयाकडे एकही हरकत प्राप्त झालेली नाही. 


कुडाळ नगरपंचायतने विशेष सभा ठरव क्रमांक ०१, दिनांक २२ जून २०२२ नुसार कुडाळ नगरपंचायतीने यापूर्वी जाहीर करण्यात 
आलेल्या एकदिशा मार्ग व पार्किंग व नो पार्किंग झोनबाबत चर्चा/विचार विनिमय दिनांक १८ ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेत 
होऊन खालीलप्रमाणे एकदिशा मार्ग ठरविण्यात आलेला आहे :-- 


(१) गांधी चौक ते ओटवणेकर तिठा पर्यंत एक दिशा मार्ग. 
(२) उपरोक्‍त एक दिशा मार्गावर बुधवारी आठवडा बाजारा दिवशी चार चाकी व उच्च श्रेणीच्या वाहनांस प्रवेश निषिद्ध. 


(३) उपरोक्त एक दिशा मार्गाच्या दोन्ही बाजूस चार चाकी वाहनांस पार्किंग करण्यास मनाई तसेच दोन चाकी वाहनांना पांढर्‍या 
पट्ट्याच्या बाहेर पार्किंग करण्यास मनाई. 


(४) अभिमन्यू हॉटेल ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यापर्यंत रस्त्याकडेच्या मोकळ्या जागेत सम-विषम पार्किंग अनुज्ञेय. 


येणेप्रमाणे कुडाळ नगरपंचायतने नागरिकांचे हित व वाहतुकीची सुलभता विचारात घेऊन वाहतुकीसाठी रस्त्याचा वापर ठरविण्यात 
आला आहे. तरी याप्रमाणे नागरिक ब वाहनधारकांनी अंमल करून कुडाळ नगरपंचायतीस सहकार्य करावे, ही विनंती. 


कुडाळ नगरपंचायत, नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी, 
दिनांक २६ ऑगस्ट २०२२. कुडाळ नगरपंचायत. कुडाळ नगरपंचायत. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन-संकीर्ण सूचना व जाहिराती, ष्‌ 
गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८-१४, २०२२ भाद्रपद १७-२३, शके १९४४ 


नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आदेश 
क्रमांक वि.यो. नवी मुंबई मनपा/मुदतवाढ/कलम २६/टीपीव्ही-३/३९५४ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ३७ वा) (यापुढे 
“उक्त अधिनियम” असे निर्देशिलेला) च्या कलम २३(१) ब ३८ मधील तरतुदीनुसार नबी मुंबई महानगरपालिकेने (यापुढे “उक्त 
महानगरपालिका” असे निर्देशिलेली ) नवी मुंबई महानगरपालिकेची विकास योजना (यापुढे “उक्त विकास योजना” असे उल्लेखिलेली. ) 
सुधारित तयार करण्याचा इरादा सर्वसाधारण सभा ठराव क्र. १८५०, दिनांक २४ जुलै २०१७ अन्वये जाहीर करून त्याबाबतची सूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये दिनांक १५ डिसेंबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध केली आहे; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २३(१) अन्वये राजपत्रात इरादा जाहीर केलेल्या सूचनेच्या तारखेपासून दोन 
वर्षांच्या आत अगर शासनाने वाढवून दिलेल्या पुढील बारा महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, उक्त अधिनियमाच्या कलम २६(१) नुसार 
उक्त महानगरपालिकेने उक्त विकास योजना तयार करून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये आणि इतर विहित मार्गाने 
जनतेकडून हरकती/सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे; 


आणि, ज्याअर्थी, सदर मुदतवाढ मागणीचे अनुषंगाने उक्त महानगरपालिकेने, सभेने सर्वानुमते संमत केलेला ठराव क्र. १७५२, 
दिनांक १८ जानेवारी २०२२ चे अनुषंगाने पत्र क्र. नमुंमपा/नरवि/संसनर/१९४/२०२२, दिनांक २१ जानेवारी २०२२ अन्वये, उक्त 
अधिनियमाच्या कलम २६ (१) च्या तरतुदीनुसार उक्त विकास योजना तयार करून त्यासंबंधातील सूचना महाराष्ट्रशासन राजपत्रामध्ये 
आणि अन्य विहित मार्गांनी प्रसिद्ध करणे, ही सर्व कार्यवाही पूर्ण करण्यास उक्त अधिनियमाच्या कलम १४८(क ) नुसारचा कालावधी 
वगळून दिनांक १५ डिसेंबर २०२१ पासून पुढील एक वर्षाकरिता मुदतवाढ मंजुरीचा प्रस्ताव संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना सादर केला आहे ; 


आणिज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १४८-क मधील तरतुदीनुसार, अधिनियमातील प्रकरणे दोन, तीन, चार व पाच मधील 
तरतुदीप्रमाणे, कोणत्याही विकास योजना, प्रादेशिक योजना किंबा योजनांसाठीचा कालावधी विचारात घेताना, केंद्र शासनाचे निवडणूक 
आयोगाने किंवा राज्य शासनाचे निवडणूक आयोगाने त्यांचे कार्यक्षेत्रातील निवडणुकीच्या अनुषंगाने जाहिर केलेल्या आचारसंहितेमुळे, 
तसेच देशामध्ये किंबा राज्यामध्ये उद्‌भवणाऱ्या कोणत्याही महामारीच्या किंबा साथीच्या रोगाच्या फैलावास किंवा आपत्तीजन्य परिस्थितीस 
प्रतिबंध भारत सरकारने किंवा, यथास्थिती, राज्य शासनाने केलेल्या कोणत्याही मार्गदर्शक तत्वांच्या किंवा टाळेबंदी उपाययोजनांच्या 
अंमलबजावणीमुळे उक्त प्रकरणांनुसारची कोणतीही कार्यवाही पूर्ण होऊ शकली नसेल तर, असा कालावधी SIU आवश्यक आहे; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजना तयार करण्याचे काम मूळ मुदत संपण्याच्या दरम्यान प्रगतीपथावर होते आणि उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १४८-क अनुसार विहित मुदतीचा कालावधी मोजताना एकूण ७२७ दिवसांचा कालावधी वगळणे आवश्यक आहे 
व त्यामुळे उक्त विकास योजना तयार करून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये आणि अन्य विहित मार्गांनी प्रसिद्ध 
करण्याकरिता लागणारा कालावधी गणना केल्यानुसार दि. ९ डिसेंबर २०२२ या दिवसापर्यंत वाढविणे आवश्यक आहे, असे संचालक, 
नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे; 


त्याअर्थी, शासन अधिसूचना क्र.टीपीएस-१८१३/३२११/प्र.क्र.५०८/नवि १३, दि.१ डिसेंबर २०१६ अन्वये प्रत्यायोजीत 
केलेल्या शक्‍तींचा वापर करून संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे, उक्त अधिनियमाच्या कलम २६(१ ) नुसार उक्त विकास 
योजना तयार करून त्याबद्दलची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये आणि अन्य विहित मार्गांनी प्रसिद्ध करण्याचा कालावधी 
दि. ९ डिसेंबर २०२२ हा दिवस धरून त्या दिवसापर्यंत वाढवीत आहेत. 


पुणे, अविनाश भा. पाटील, 
दिनांक २९ जुलै २०२२. संचालक, 
नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


भाग दोन (संकीर्ण )-२ 


द्‌ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन-संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८-१४, २०२२ भाद्रपद १७-२३, शके १९४४ 


TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT MAHARASHTRA STATE, PUNE 
Order 
No. DP-Navi Mumbai/Extn./U/S 26/TPV-3/ 3954 
Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966. 


Whereas, Navi Mumbai Municipal Corporation (hereinafter referred to as “the said Municipal 
Corporation”) by its Resolution No.1850, dated 24.07.2017 made a declaration under sub-section (J) 
of section 23 & section 38 of Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act 
No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as “the said Act”) of its intention to revise the 
Development Plan for Navi-Mumbai Municipal Corporation (hereinafter referred to as “the said 
Development Plan”), the notice of the said declaration was published in the Maharashtra Government 
Gazette on date 15.12.2017; 


And whereas, in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 26 of the said Act, 
the said Municipal Corporation has to prepare the said Development Plan and publish a notice of 
such preparation in the Official Gazette and in other prescribed manner not later than two years 
from the date of notice published under Section 23 or within such further period as may be extended 
by the State Government, but such extended period should not to exceed more than twelve months 
in aggregate ; 


And whereas, the said Municipal Corporation considering the total period of preparation of 
the said Development Plan and for publishing a notice of such preparation of the said Development 
Plan in the Official Gazette and in other prescribed manner under the provisions of Section 26(1) of 
the said Act has passed Resolution No. No.1752, dated 18.01.2022 and accordingly has submitted 
the proposal of extension from Dt. 15.12.2022 to next 12 months to the Director of Town Planning, 
Maharashtra State, Pune vide its Marathi letter No. नमुंमपा/नरवि/संसनर/१९४/२ ०२२, दिनांक २१ जानेवारी 
२०२२, dated 21st January 2022. 


And whereas, in accordance with the provisions of section 148-A of the said Act, in the period, 
in relation to any Development Plan, Regional Plan or Scheme under the provisions of Chapter II, 
III, IV and V of the said Act, the periods during which any action could not be completed under the 
said chapters, due to enforcement of any Code of Conduct by the Election Commission of India or 
the State Election Commission in respect of any Election and also enforcement of any Guidelines 
or lockdown measures by the Government of India or the State Government, as the case may be, to 
prevent the spread of any pandemic or epidemic or disaster situation arising in the Country or State 
shall be excluded ; 


And whereas, the work of preparation of the said Development Plan was in progress during the 
lapsing of original time limit and whereas, it is necessary to exclude the period as per Section 148-A 
of the said Act, such extension of period works out to be 727 days, and accordingly the Director of 
Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the opinion that it is expedient to extend the period 
for the publication of the notice of such preparation of the said Development Plan in the Official 
Gazette and in other prescribed manner for a further period up to Dt. 9th December 2022 ; 


Now, therefore, in exercise of powers delegated to him under Government Notification, 
No. TPS-1813/3211/CR508/UD-13, dated 1st December 2016, the Director of Town Planning, 
Maharashtra State, Pune hereby extends the period for preparation of the said Development Plan and 
publication of the notice of such preparation in the Official Gazette and in other prescribed manner 
up to and inclusive of 9th December 2022, under the provisions of Section 26(1) of the said Act. 


Pune, AVINASH B. PATIL, 
dated 29th July 2022. Director of Town Planning, 
Maharashtra State, Pune. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन-संकीर्ण सूचना व जाहिराती, छ 


गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८-१४, २०२२ भाद्रपद १७-२३, शके १९४४ 
Serial No. M-2233 


TATA ELXSI LTD 
Registered Office : ITPB Road, Whitefield Bengaluru, Karnataka 560048 


Notice is hereby given that the Certificate[s] for the undermentioned securities of the Company 
has/has been lost/mislaid and the holder[s] of the said securities/applicant[s] has/have applied to 
the company to issue duplicate Certificate[s]. 

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the 
Company at its Registered Office within 15 days from this date, else the Company will proceed to 


issue duplicate certificatel[s] without further intimation :— 


Name of Holder Kind of Securities No. of Securities Distinctive number[s] 
and Face value 
Malavika Kohli Equity Shares of 1000 31779892 to 31780891 
F.V. Rs. 10 
Mumbai, MALAVIKA KOHLI, 
Dated 30th August 2022. Name of Holder / Applicant. 


भाग दोन (संकीर्ण )-२अ 


८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन-संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८-१४, २०२२ भाद्रपद १७-२३, शके १९४४ 


'पालघर नगरपरिषद, पालघर 
सूचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१) च्या तरतुदीनुसार पालघर शहराच्या विकास योजनेत 
करावयाच्या फेरफाराबाबत. 


क्रमांक पानप/कार्या-४२८५/२०२२-२०२३.-- पालघर शहराचा विकास योजना शासनाने नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र. 
टीपीएस/१२१५/१३३७/प्र.क्र.१००/१५ (भाग -१)/नवि-१२, दिनांक २ सप्टेंबर २०१६ रोजी मंजूर करण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्र 
शासन, नगरविकास विभाग, क्र. टिपीएस-१२२०/७५०/प्र.क्र. ६५ (1)/२२ नवि-१२, दिनांक २३ जून २०२२ रोजीच्या पत्रानुसार 
शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक ब नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (९) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार पालघर नगरपरिषदेस 
सदर विकास योजने अंतर्गत प्रस्तावित मुंबई - अहमदाबाद हायस्पिड रेल्वे कॉरीडोअरची मार्गिका पोहोच मार्ग व Influence Zone सह 
दर्शविणेबाबत निर्देश दिलेले आहेत. 


त्याअर्थी, पालघर नगरपरिषदेच्या मे. सर्वसाधारण सभा, दिनांक २५ ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या विषय क्र. ३ ब ठराव क्र. ६२ अन्वये 
महाराष्ट्र प्रादेशिक ब नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१) नुसार मंजूर विकास योजनेमध्ये प्रस्तावित उक्त रेल्वे मार्गिका 
पोहोच मार्ग व Influence Zone सह दर्शविणेबाबत ठरविले आहे. 


पालघर शहराच्या विकास योजनेमध्ये करावयाच्या वरील नियोजित फेरफारासंबंधी सूचना/ हरकती करावयाच्या असतील तर त्यांनी 
ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत अध्यक्ष, पालघर नगरपरिषद यांच्याकडे लेखी 
स्वरूपात कळविण्यात यावेत. 


पालघर, डॉ. उज्वला केदार काळे, 
दिनांक ३० ऑगस्ट २०२२. नगराध्यक्षा, पालघर नगरपरिषद. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन-संकीर्ण सूचना व जाहिराती, ९ 
गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८-१४, २०२२ भाद्रपद १७-२३, शके १९४४ 


PALGHAR MUNICIPAL COUNCIL 
Notice 
As per the provisions of Section 37 (7) of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 regarding the amendment to be made in the Development Plan of Palghar City 


No. PNP/Karya-4285/2022-2023.— Palghar City Development Plan is sanctioned by the 
Government of Maharashtra, Urban Development Department vide Notification No. TPS/ 1215/133/7/ 
CR- 100/15 (Part-1)/Navi-12, dated 2nd September 2016. Government of Maharashtra, Urban 
Development Department, vide No. TPS 1220/750/CR- 65 (i) / 22 UD -12, dated June 23, 2022, has 
instructed the Palghar Municipal Council to show the alignment of the proposed Mumbai - Ahmedabad 
High Speed Rail Corridor under the development plan along with Right of Way & Influence Zone 
in the reach route and Influence Zone as per the authority under Section 37 (1) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 ; 


And whereas, the Palghar Municipal Council in the general meeting dated 25th August 2022 
Subject No. 3 and resolution No. 62, is of the opinion that, it is necessary to show the said Rail Corridor 
alignment along with Right of Way and Influence Zone in the Development Plan of Palghar City, 
under Section 37 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966. 


Now therefore, in accordance with the provisions contained in sub-section (7) of section 37 of the 
MRTP Act, Palghar Municipal Council hereby publishes this notice for inviting objections/suggestions 
in respect of the proposed modification for showing the alignment of proposed Mumbai- Ahmadabad 
High speed Rail Corridor along with Right of Way & Influence Zone in the Development Plan as 
shown in the part plan appended with this notice, from the general public within One month from the 
date of publication of this notice in the Official Gazette. The proposed modification as shown in the 
part plan appended to this notice shall be available for inspection by general public during working 
hours on all working days for the period of one month in Palghar Municipal Council. 


Palghar, Dr. UJJWALA KEDAR KALE, 
Dated 30th August 2022. President, Palghar Municipal Council. 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन-संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८-१४, २०२२ भाद्रपद १७-२३, शके १९४४ 


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण 
अधिसूचना 


क्रमांक 5१५/॥५)/0७॥/३४८८५/साईदर्शन एसआरए सह गृह संस्था (नियो)/३क(१ )/आंबिवली/के-पश्‍चिम/२०२२ 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास ) अधिनियम, १९७१ चे कलम ३ब च्या पोट-कलम (३) 
अनुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविणेकरिता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची निर्मिती करून दिनांक ९ एप्रिल १९९८ रोजी 
राजपत्रात प्रसिद्ध केली आहे ; 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ चे कलम ३(क) उप-कलम (१) 
अनुसार “ झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र ” घोषित करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांना आहेत. 
त्याअर्थी, उक्त कलम ३(क) चे उप-कलम (१) मधील अधिकाराचा वापर करून मी, निम्नस्वाक्षरीकार स्रालीलप्रमाणे 
अनुसूचीमध्ये दर्शविलेले क्षेत्र “ झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र ” म्हणून याद्वारे घोषित करीत आहे. सदरचे क्षेत्र बृहन्मुंबई विकास 
नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, २०३४ चे नियमन ३३(१०) अन्वये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना दाखल करण्यास पात्र आहे. 


अनुसूची 
मोजे आंबिवली, तालुका अंधेरी 
अ.क्र. | न.भूक्र. मिळकत झोपडपट्टी पुनर्वसन एकत्रित चतुःसीमा 
iN ees as पूर्वेस पश्‍चिमेस | दक्षिणेस उत्तरेस 
(चो. मी.) 
(१) (२) (2) (४) (५) (६) (७) (८) 
शै २२ ९३९,.५० ९३९.५० 
२ R8 ९३६.८० ९३६.८० 
३ रड ११११.५० ११११.५० न.भू.क्र. न.भूक्र. न.भू क्र. न.भूक्र. 
र २४/१ ते १० १३५.९० १३५.९० RR, २४, २०, २५ ३४, ३४/१९ २०, २९ 
ष्‌ RR ८२३०.५० ८२३०.५० २३६, २३७ ३०, २३९ 
६ ३८ १४१९.२० १४१९.२० 
७ ३८/१ ते ६ ६४.२० ६४.२० 
एकूण क्षेत्र | ५४३७.६० ५४३७.६० 
'झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, सतिश लोखंडे, 
प्रशासकीय इमारत, प्रा. अनंत काणेकर मार्ग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
बांद्रा (पूर्व), मुंबई Yoo ०५१. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण. 


दिनांक २ सप्टेंबर २०२२. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन-संकीर्ण सूचना व जाहिराती, ११ 
गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८-१४, २०२२ भाद्रपद १७-२३, शके १९४४ 


SLUM REHABILITATION AUTHORITY 
NOTIFICATION 


No. SRA/ED/OW/34885/Sai Darshan CHS/3C(1)/Ambivali/K W/2022 


Whereas, the Slum Rehabilitation Authority has formed for Implementation of Slum 
Rehabilitation Scheme under the provision of section 3B (3) of Maharashtra Slum Area (Improvement, 
Clearance and Redevelopment) Act, 1971 and published in Gazette on 9th April 1998 ; 


Whereas, in view of the provision of section 3C (1) of the Maharashtra Slum Areas (Improvement, 
Clearance and Redevelopment) Act, 1971 the Chief Executive Officer, Slum Rehabilitation Authority 
is empowered to declare any area as “Slum Rehabilitation Area” ; 


Therefore, in view of the said provision of section 3C (1) of the Maharashtra Slum Area 
(Improvement, Clearance and Redevelopment) Act, 1971. I, undersigned is hereby declare the area 
shown in schedule as “Slum Rehabilitation Area”. Now the said area is open to submit scheme of 
slum rehabilitation as per regulation 33(10) of Development Control and Promotion Regulation, 
2034 of Greater Mumbai. 


Schedule 
Village Ambivali, Taluka Andheri 
Sr. No| CTS No. | Area as per | Area declared Consolidated Boundaries 
property as “Slum 
card (Sq. Rehabilitation East West South North 
mtr.) Area” (Sq.mtr.) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 22 939.50 939.50 
2 23 936.80 936.80 
3 24 1111.50 1111.50 | CTS.No. |CTS. No. | CTS. No. | CTS. No. 
4 24/1 to 10 135.90 135.90 33, 34 20, 25 34, 34/1 20, 29, 
5 32 830.50 830.50 36, 37 30, 31 
| 6 | 38 1419.20 1419.20 
7 38/1 to 6 64.20 64.20 
Total 5437.60 5437.60 
Slum Rehabilitation Authority, SATISH LOKHANDE, 
Administrative Building, Chief Executive Officer, 
Prof. Anant Kanekar Marg, Slum Rehabilitation Authority. 


Bandra (E.), Mumbai 400 051. 
dated 2nd September, 2022. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


